महाड जि. रायगड येथील ग्रामीण 
रूग्णालयाचे  श्रेणीवर्धन केलेल्या १०० 
खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयाचे मुख्य 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२०९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ७ मार्च, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/महाड१००खाटाबांधकाम/२५५६-५७/२४ दि. १४.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग दि. २८.०६.२०२१ अन्वये महाड, जि. रायगड येथील 


३० खाटांच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये “विशेष बाब” म्हणून 


श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे महाड जि. रायगड येथील १०० खाटांच्या 


रूग्णालय इमारतीचे बांधकामाचे रू. ८२.११ कोटी (अक्षरी रू. ब्याऐंशी कोटी अकरा लक्ष फक्त) इतक्या 


किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 


होता. 


शासन निर्णय :- 
महाड, जि. रायगड येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे उपजिल्हा रूग्णालय, महाड जि. रायगड 


येथील रुग्णालय इमारत बांधकामाचे एकूण रू. ८२.११ कोटी (अक्षरी रू. ब्याएंशी कोटी अकरा लक्ष 


फक्‍त) इतक्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील अटी 


व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२०९/ आरोग्य-३अ 


अटी व शर्ती :- 
इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विद्युतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या 


कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 


२ कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवऱ्यक राहील. 


३) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 


अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४ & सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


५  कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 


संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 


किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 


७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकरष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम 


अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 


८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 


दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२०९/ आरोग्य-३अ 


१० रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AGRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 


एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या ॥॥ल चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 


व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 


रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 


रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 


करण्यात यावेत. 


११) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 


सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम 


करण्यात यावे. 


१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


१३) afer सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचाळक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


94) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र Wet करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


१६) प्रस्तावित इमारत ७--१ अशी असून सदर इमारतीचे एकूण क्षेत्र फळ १५४५१.८७ चौ. मी. इतके 


असून बांधकामाचा दर रू. २८०००/- प्रति चौ. मी. आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२०९/ आरोग्य-३अ 


qo) उच्चस्तरीय सचिव समितीने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्र फळ व 
शासकीय इमारती हे IPHS मानकाप्रमाणे असणे आवशयक आहे. सदर काम खाजगी 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतींचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरून असण्याची खातरजमा करण्याच्या तसेच 
SRM AHR व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ याची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
संबंधित उपभोक्त विभागाने करण्याच्या अटीन राहून रू. ८२.११ कोटी इतक्या अंदाजित रकमेस 
सहमती दिली आहे. 

३. उपरोक्त १ ते १७ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची राहील. 


४. सदर रुग्णालय इमारत बांधकामाकरीता येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
= ae q नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
|. ado १० रुग्णालये व दवाखाने 
(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - इमारती 
(००)(०१) । मोठी बांधकामे 
५३ मोठी बांधकाम 
सांकेतांक क्र. | सांकेतांक क्र. (४२१० ००१४) 


षु. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९२/२०२४इमा-२ 


दि.२२.०२.२०२४ नुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र- 


२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद 


क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२०९/ आरोग्य-३अ 


विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १ मार्च, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२३०७१०२८४५३६१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9 
294f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678 
D45EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 
16B8C448B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.03.07 18:14:57 +05'30' 
(अ.मि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

जिल्हा शल्यचिकिस्तक, रायगडः 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग, रायगड. 


१०. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, इमारत१/२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


क्रपशामा-202 |प्र.क - 09 | a. 977, 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of 100 Bedded Sub District Hospital at Mahad, Tal. Mahad, Dist - Raigad. 


Executing Agency : Public Works Department 
Land Availability : Yes 
Architect : Private. 


soos eae RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms 
No. ; Rs Per (Sqmt./ Meter/ |" Component Total 
LumpSum etc.) Wise 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 


eee eee 
ISq.M__| 28,000 | __22,09,02,360) _ 


Ground Floor q 

First Floor ead | _ 7562.50 |Sq.M__| 28,000 

TomiBUA=|_15451.87/Sam | 
[__Intermal{ 


“2 [Electrification 


aes External] [6% of (At) 2,59,59,142) 
Fire Fighting Arrangements etc. rT «| @800/Sqg.mt 
AB Room, Area Lighting, Pumps, Generator ण ee a ae 
Lifts | _25,00,000 | _1,00,00,000 
Air Conditioning Po bs. | 2.00,00,000 
co =e 


[ 3. |Water S upply & Sanitary Works 5% of (A1) | Sub Total (3)|_2,16,32,618 
— (15451.87 x 70% =10816.31) __ 10816.31 [5000] __ Sub Total (4)|__5,40,81,545 
Sub Total (A)|_60,13,19,779 | - 


७ MISCELLANEOUS ITEMS 


~~"TCompound Wall & Gate (Rmt) 300.00/Rmt [8000] 24,00,¢ [8000 24,00,000 


__ Water Main Storage ~~} 100000.00|Litres 23 23,00,000 
| गाझा Roads, Land Development, Parking, © 
|Land Scaping, Soil investigation, CC Dains & 4.5% of (A1) 4,94,69,356 


| CD Works etc. 


ror ‘ i | 


rea eee - Sub Total (B)| _3,91,69,356 
— Project Cost (P)= (A) + (B) 64,04,89,135 


PROVISIONS ______. 
वि (i) Contingencies 4% on (sub total A-1) 1,73,06,094) == 
~ (ii) GST 48% on (P) 11,52,88,044 at 
7 en No अक Price Escalation 5% on (P) | __3,20,24,457| ener 
(iv) PMC Charges _1.5% on (P) 0. eee 
(v) Labour Insurance 1% on (P) ___ 
__ 7 [_Sub Total (C)| _18,06,30,824 
‘ae ae i ae TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (AtB+C) are 82,11,19,959. 
a a दी Say Rs. Lakhs fama yj 
4 Bldg Givil (A-1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 38,916 /Sqm 


3 Total (A+B) ‘= Rs 41,451 /Sqm 


a nm 


a 


